राज्यातील शाळांना दिनांक २८.१०.२०२१ ते 
दिनांक १०.११.२०२१ या कालावधीत 
दिवाळी सणाच्या सुट्ट्या घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४२/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर,२०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२०६/एसडी-२,दिनांक ८ सप्टेंबर,२०१५. 
२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),पुणे यांचे दिनांक २१ ऑक्टोबर,२०२१ चे पत्र. 
शासन परिपत्रक:- 


कोव्हीड-१९ प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा दिनांक 
०४/१०/२०२१ पासून ऑफलाईन स्वरूपात सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील इयत्ता १लीते 92 वीच्या 
शाळांना विविध धार्मिक सण/ उत्सवांकरीता सुट्ट्या घोषित करण्यात येत असतात. 


२. सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षामध्ये दिवाळी सणाच्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांना 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंवर २०२१ या कालावधीत सुट्टी घोषित करण्यात येत 
आहे. या कालावधीत शाळांमार्फत घेण्यात येणारे ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने सुरू असलेले 
अध्यापनाचे कामकाज बंद राहील. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०२७१३०४५३२०२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO २५४ 
=IN, 0=G Of Maharasht = 


R AJ E N D R A ७५: CHOOL EDUCATION & SPORT 
shi 


180267 C0 )047550863 1370045 1755093 


254. 
23, 

S H A N KA R R AO P AWA R serialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83 1 75db4f058411807fb1031c17% 
155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
Date: 2021.10.27 13:09:20 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.राज्यमंत्री (झालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

३) मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 


आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 


त 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४२/एस.डी.-४ 


६) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 

७) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१०) प्राचार्य,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था (सवी, 

११) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर),जिल्हा परिषद (सर्व) /सर्व शिक्षण 
निरीक्षक बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

१२) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालळिका/नगरपालिका) (सवी, 

१३) निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


